राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत (पीआयपी) 
२०१९-२० वर्षातील अनुदानातून चंद्रपूर, 
अमरावती, उस्मानाबाद, गडचिरोली, वाशिम व 
नंदुरबार या जिल्ह्यांकरीता उपकरणे व साहित्य 
सामुग्रीची खरेदी निविदा प्रक्रियेद्दारे करण्यास 
प्रशासकीय मान्यता मिळणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-०५१९/प्र.क्र.३१५/आरोग्य-७ 
१० वा मजला, गो. ते. रूग्णालय संकूल इमारत, 
नवीन मंत्राळय, मुंबई - ४००००१. 
दिनांक : १६ जुले, २०१९. 


वाचा :- 


१) सहसंचालक, आरोग्य सेवा (असंसर्गजन्य रोग), आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्र. 
संआसे/९0)/न.क्र.३/२९१-२९२/प्रशासकीय मान्यता/१९, दिनांक १४ मे, २०१९. 


२) आयुक्त (आरोग्य सेवा) तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई यांच्याकडील 
दिनांक ०४ मे, २०१९ रोजीची मान्य टिप्पणी. 


प्रस्तावना:- 


राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षातील मंजूर कृती आराखडयामध्ये 


NPHCE अंतर्गत प्राप्त अनुदानातून प्राथमिक आरोग्य केंद्रस्तरावर चंद्रपूर, अमरावती, उस्मानाबाद, 


गडचिरोली, वाशिम व नंदुरबार या जिल्ह्यांकरीता उपकरणे व साधनसामुग्री घेण्याकरीता अंदाजित 


रक्‍कम रु.५७,३६,८००/- इतक्या रकमेच्या खर्चाच्या प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता मिळण्याबाबतची 


बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 
राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत सन २०१९-२० करीता वार्षिक कृती आराखडयात NPHCE 


अंतर्गत प्राप्त अनुदानातून प्राथमिक आरोग्य केंद्रस्तरावर चंद्रपूर, अमरावती, उस्मानाबाद, गडचिरोली, 


वाशिम व नंदुरबार या जिल्ह्यांकरीता उपकरणे व साधनसामुग्री घेण्याकरीता अंदाजित रक्कम 


रु.५७,३६,८००/- इतक्या रकमेच्या खरेदी करावयाच्या निविदा प्रक्रियेस प्रशासकीय मान्यता 


मिळण्याबाबत प्रस्ताव सहसंचालक, आरोग्य सेवा (असंसर्गजन्य रोग), मुंबई यांनी शासनास सादर 


केलेला आहे. सदर खरेदी प्रस्तावास आयुक्‍त (आरोग्य सेवा) तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-०५१९/प्र.क्र.३१५/आरोग्य-७ 


अभियान, मुंबई यांनी मान्यता दिलेली आहे. त्यानुषंगाने सहसंचालक, आरोग्य सेवा (असंसर्गजन्य रोग), 


मुंबई यांनी सादर केलेल्या प्रस्तावास निविदा प्रक्रियाद्वारे खरेदी करण्याकरीता अंदाजित रक्‍कम 


रु.५७,३६,८००/- इतक्या रकमेच्या प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. त्याबाबत 


लेखाशिर्षनिहाय अनुदान व खरेदी करावयाच्या उपरकरणे व साहित्य सामुग्री प्रस्तावाचा तपशिल 


पुढीलप्रमाणे आहे. :- 
अ- अनुदानाचा तपशिल 
Sr. | FMR Code Name of Head Approved Budget in} Procurement 
no PIP in 2019-20 Proposal 
(In Lakhs) (In Lakhs) 
1 FMR Code | Machinery and Equipment as 58.00 57.36 


6.1.1.21.e per NPHCE Guidelines 


ब- प्रस्तावित खरेदीचा तपशिल 


Machinary/ Unit Cost in ee Total no. of गं ; 
Equipment : Name of District PHCs/Oty. ‘otal Cost in Rs. 


Chandrapur 150800.00 


Amravati 145600.00 


Nebulizer Osmanabad 109200.00 


(0.2 ml/min.) Gadchiroli 117000.00 
Washim 65000.00 


Nandurbar 150800.00 


738400.00 
150800.00 


i 145600.00 
109200.00 

Infrared Lamp 
(300 Watts) Gadchiroli 117000.00 
Washim 65000.00 


Nandurbar 150800.00 
738400.00 


870000.00 
840000.00 


Osmanabad 630000.00 
Gadchiroli 675000.00 
Washim 375000.00 
870000.00 

4260000.00 


GRAND TOTAL 5736800.00 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-०५१९/प्र.क्र.३१५/आरोग्य-७ 


सदरची प्रशासकीय मान्यता पुढील अटींच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे:- 

सदर उपरकरणे व साहित्य सामुग्रीची आवश्‍यकता / मागणी याची शहानिशा / खातरजमा 
करण्यात यावी. त्यानंतरच सदर बाबींच्या खरेदीसाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 

सदरहू उपकरणे व साहित्य सामुग्रीचे विनिर्देश गरजेनुसार व अद्ययावत असल्याची खातरजमा 
करण्यात यावी. खरेदी करावयाच्या बाबींचे तांत्रिक fat year (Technical specification) संबंधित 
तज्ञांनी (तांत्रिक समिती / अधिकारी) यांनी मान्य केलेल्या विनिर्देशानुसार असावेत. तसेच, 
सदर तांत्रिक विनिर्देशा (Technical specification) हे कोणत्याही विशिष्ट कंपनीला फायदा होईल 
अज्ञा रितीने तयार केलेले नसल्याबाबत खातरजमा करण्यात यावी. पीआयपी मध्ये मंजूर 
असलेल्या बाबींच्या तांत्रिक विर्निदेशानुसार मागणीपत्र पाठविण्याची जबाबदारी संबंधीत 
कार्यक्रम प्रमुखांची राहिल. प्रस्तावातील समाविष्ट असलेल्या बाबींचीच खरेदी करण्यात यावी. 


शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/ उद्योग- 
४, दिनांक १ डिसेंबर, २०१६ अन्वये प्रसिध्द करण्यात आलेल्या शासकीय विभागांनी 
करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची सुधारीत नियमपुस्तिका यामधील 
तरतूदीनुसार विहित खरेदी प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 


प्रशासकीय मान्यता देताना प्रस्तावित खरेदीचे दर हे अंदाजित आहेत. त्यामुळे GEM Portal, इतर 
राज्यांचे दरकरार, National Pharmaceutical Pricing Authority (NPPA), National Medical 
Devices Authority (NDMA) यांच्याकडील उपलब्ध असलेल्या न्युनत्तम दर विचारात घेण्यात 
यावेत. तसेच हाफकिन संस्थेतील सदर बाबींची खरेदी केली जात असल्यास अथवा झालेली 
असल्यास निविदेत प्राप्त झालेले न्युनत्तम दर निविदेकरीता मागणी नोंदवितांना औषधी, औषधी 
साहित्य व उपकरणांच्या संदर्भात अंदाजित दर म्हणून नोंदविण्यात यावेत व खरेदी प्रक्रियेअंती दर 
निश्चित करण्यात यावा. सदर दर हा बाजार भावापेक्षा कमी असल्याबाबत आणि संबंधित 
पुरवठादाराने या बाबीचा इतर ठिकाणी ज्या दराने पुरवठा केला आहे, त्या दरापेक्षा जास्त 
नसल्याबाबत खातरजमा करण्यात यावी. 


खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींची पुरवठापूर्व / पुरवठानंतर नमुना तपासणी (pre/Post dispatch 
random sample inspection) करुन उचित व योग्य fafrdar (specification) असलेल्या 
वस्तुंचीच खरेदी करण्यात येईल, याची खात्री करण्यात यावी. 


खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींचा पुरवठा झाल्यानंतर त्यांची साठवणूक व वितरण (storage & 


distribution) करणे तसेच, पुरवठा साखळी व्यवस्थापन (Supply chain management) आणि 
वस्तुसूची व्यवस्थापन (inventory Management) योग्य पध्दतीने करुन सदर बाबी विनावापर पडून 
राहणार नाहीत व त्यांचा विहीत मुदतीत वापर होईल, याची दक्षता घेण्यात यावी. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-०५१९/प्र.क्र.३१५/आरोग्य-७ 


७) 


१०) 


११) 


सदरहू खरेदीसाठी होणारा खर्च राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत केंद्र शासनाने मंजूर केलेल्या 
प्रकल्प अंमलबजावणी कृती आराखडा सन २०१९-२० मध्ये NPHCH कार्यक्रमांतर्गत 


Procurement of Equipment’s for PHCs under NPHCE Guidelines FMR Code &.9.9.24.e 


या लेखाशिर्षांतर्गत उपलब्ध असलेल्या रु.५८.०० लक्ष इतक्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
सदरची खरेदी प्रशासकीय मंजुरीच्या विहित कालावधीत पूर्ण होईल याची दक्षता घ्यावी. 


तसेच, या बाबींच्या खरेदी feat (Duplication) होणार नाही, याची दक्षता घेण्यात यावी. 


संपूर्ण खरेदी प्रक्रिया राबविताना केंद्रिय दक्षता आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे (0/ Guidelines) 
तंतोतंत पालन करण्यात यावे. 


शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/भाग-२/२०१३/विनियम, दिनांक १७ 
एप्रिळ, २०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग-पहिळा 
उपविभाग-दोन मधील अ.क्र.४ नियम क्र.७ समोरील स्तंभ क्र.६ येथील अटींची पूर्तता करण्यात 
यावी. 


खरेदी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर खरेदी समितीच्या मान्यतेनंतरच पुरवठा आदेशा निर्गमित 
करण्यात यावेत.सदर प्रकरणी सार्वजनिक आरोग्य विभाग शासन निर्णय क्र.खरेदी - 
२०१६/प्र.क.२४०/आरोग्य-८ दिनांक २६ जुले,२०१७ च्या शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार 
कार्यवाही करण्यात यावी. 


उपरोक्त अनुक्रमांक १ ते ११ येथे नमूद अटींची पूर्तता करण्याची व खरेदी नियमानुसार व 


आवश्यकते प्रमाणे आहे हे सुनिश्चित करण्याची संपूर्ण जबाबदारी आयुक्‍त (आरोग्य सेवा) तथा अभियान 


संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई, संचालक (आरोग्य सेवा), आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई, 


सहसंचालक, आरोग्य सेवा (खरेदी कक्ष), आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई व कार्यक्रम प्रमुख यांची 


राहील. 


शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, भाग-२, दिनांक १७ 


एप्रिळ, २०१५ मधील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग-पहिला उपविभाग-दोन मधील अनु 


क्रमांक ४, नियम क्र. ७ अन्वये अवजारे, किरकोळ साधन सामग्री आणि उपक्रम संच विकत घेण्यास 


मंजूरी देण्यासाठी प्रशासनिक विभागास पूर्ण अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत त्यानुसार सदर 


शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-०५१९/प्र.क्र.३१५/आरोग्य-७ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201907161145454217 असा आहे. हा शासन निर्णय 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


Wa:- 


१) आयुक्‍त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


२) संचाळक, आरोग्य सेवा, आरोग्य संचालनालय, मुंबई. 
३) अतिरिक्त संचाळक (आरोग्य सेवा), राज्य कुटुंब कल्याण कार्यालय, पुणे. 
४) सर्व सह संचालक (आरोग्य सेवा संचालनालया मार्फत) 


Jamsher 
Samsher 
Tadavi 


Digitally signed by Jamsher Samsher 
Tadavi 

DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=Public Health Department, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=cc70f5be589b29aaa447f5cdd15¢ 
9826781 de5daa02a4ecf339fb1d0559ab9d 
6, 


serialNumber=a92e2 18ede7b7c9acaa3bea 
18f6d46feab420783e1 2f260504f402b54de 
8८476, cn=Jamsher Samsher Tadavi 

Date: 2019.07.16 13:16:15 +05'30' 


(ज. स. तडवी) 
महाराष्ट्र शासनाचे अवर सचिव 


६) उप संचालक, सर्व मंडळ कार्यालये. 


७ सर्व जिल्हा शल्य चिकित्सक (FWB मार्फत) 
८) सर्व जिल्हा आरोग्य अधिकारी (FWB मार्फत) 
९) निवडनस्ती (आरोग्य-७ 


) 
) 
) 
) 
५) सर्व सहसचिव/उपसचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग. 
) 
) 
) 
) 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


